महाराष्ट्र शासन 
क्रमांक - संगअ १५२३/प्र.क्र.०६/का-०५ 
विधि व न्याय विभाग, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय मुख्य इमारत, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक - १६ ऑक्टोबर, 2023. 


विषय - सन २०२३-२४ अर्थसंकल्पीय अनुदान मागणी क्र. जे-५, ७६१०- शासकीय कर्मचारी 
इत्यादींना कर्ज (२०४)(००)(०१)- वैयक्तिक संगणक खरेदी अग्निमे, (9७६१० १८४२) 
संगणक अग्रिम वाटप. 


संदर्भ - 9) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः अग्निम १०११/प्र. क्र.५०/२०११ विनियम, 
दि. ३ फेब्रुवारी २०१२. 
२) विधि व न्याय विभाग, ज्ञापन क्रमांक. अनुदा -१८२३/प्र.क्र.३०/का.२३, 
दिनांक १७ एप्रिल २०२३ 
३) विधि व न्याय विभाग, ज्ञापन क्र.१५२३/प्र.क्र.०६/का-०५, दि.३० मे, 2023 
४) विधि व न्याय विभाग, ज्ञापन क्र.१५२३/प्र.क्र.०६/का-०५, दि. १७ जुले, 2023 


ज्ञापन :- 


विधि व न्याय विभाग, “ मागणी क्र. जे-५, लेखाशिर्ष 9६१०- शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्ज (२०४) 
वैयक्तिक संगणक खरेदी अग्निमे, (०० (०१)- वैयक्तिक संगणक खरेदी अग्निमे, (७६१० १८४२ 
(अनिवार्य/दत्तमत)” खाळी सन २०२३-२४ या वर्षाकरिता मंजूर अनुदानातून, विवरणपत्र “ब” मध्ये दर्शविलेल्या 
कर्मचा-यांना, वैयक्तिक संगणक खरेदी अग्रिम मंजूर करण्याच्या प्रयोजनासाठी सोबतच्या विवरणपत्र “अ 
मधील रकाना क्र. 3 येथील “नियंत्रक अधिकारी” यांना रकाना ४ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण रु. २,००,०००/- 
(एकूण रुपये दोन लक्ष फक्त) इतका निधी खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून प्रमाणित करण्यास शासन 
मंजुरी देण्यात येत आहे. 


अटी व शार्ती - 


१) हा निधी, सोबत जोडलेल्या-विवरणपत्रानुसार, तसेच मुंबई वित्तिय नियम, १९५९ Helles नियम 
१३६,१३७ व १३९ च्या अधिन राहून व वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अग्रिम १०११/ प्र.क्र.५०/ २०११/ विनियम, 
दि.३.२.२०१२ मधील सूचना आणि विहित नियम/अटींच्या अधीन राहून अधिकारी/कर्मचारी यांस पात्र ठरवून 
वितरित करण्याची दक्षता नियंत्रक अधिका-यांनी घ्यावी. 


२ अधिकार्‍्यांचा/कर्मचाऱयांचा सेवानिवृत्तीचा दिनांक लक्षात घेऊन अधिकारी/कर्मचारी यांचे अग्निम मंजुरीचे 
Neal काढण्यात यावेत. 


३ सदर अग्निम, अर्जदाराने, त्याच कारणासाठी वापरल्याच्या प्रमाणपत्राची एक प्रत संबंधित कार्यालयाने 
संबंधित कर्मचाऱ्याकडून प्राप्त करुन घ्यावी. वित्त विभाग, शासन निर्णय दि. ३.२.२०१२ मधील तरतूदींचे 
काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. तसेच मुंबई वित्तीय नियमातील फॉर्म नं. २० मधीळ करारपत्र, फॉर्म नं.२१ 
मधील गहाणखताच्या प्रती व प्रतिभूती बंधपत्राच्या प्रती संबंधित अधिकारी/कर्मचा-यांकडून प्राप्त करुन घेऊन 
नियंत्रक अधिकारी यांच्या कार्यालयांच्या अभिळेख्यांमध्ये जतन करण्यात याव्यात. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः संगअ १५२३/प्र.क्र.०६/का-०५ 


४ अधिकारी/कर्मचारी खरेदी करणार असलेल्या संगणकाची किंमत प्रमाणित अग्निमापेक्षा कमी असल्यास 
संगणकाच्या किंमती इतकेच अग्निम अर्जदारास मंजूर करण्यात यावे व तसे शासनास त्वरीत कळविण्यात यावे. 
तसेच, जर काही कारणास्तव सदर अग्निम मंजूर करण्यात येत नसेल अथवा नाकारण्यात येत असेल, तरीही 
शासनास त्वरीत कळविण्यांत यावे. अन्यथा याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित नियंत्रक अधिका-यांवर राहील 
याची कृपया नोंद घेण्यात यावी. 


4) प्रत्येक कार्यालयाने उद्दीष्ट निहाय केलेला दर महिन्याचा प्रत्यक्ष खर्च हा महालेखापाल यांच्या 
लेख्यामध्ये दर्शविण्यात आलेल्या खर्चाशी तंतोतंत जुळण्यासाठी http://agmaha.cag.gov.in या वेबसाईटवर 
दरमहा मासिक खर्चमेळाचे काम ऑनलाईन करण्यात यावे व पडताळणी केलेल्या खर्चाचे मासिक विवरणपत्र 
प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत या विभागाच्या कार्यासन क्रमांक ५ व २४ कडे रिकंसिलिएऱशन fear 
स्किपसह पाठविण्यात यावे. तसेच, प्रमाणित केलेल्या रकमेचा विनियोग विहित कालावधीत न झाल्यास 
प्रमाणित रक्‍कम झासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून १५ दिवसाच्या आत झासनास प्रत्यार्पित करण्यात यावी. 
सदर रकमेचा विनियोग झाला किंवा कसे याबाबत शासनास त्वरित कळविण्यात यावे. 


६) निर्देशिलेल्या सदर अधिकारी/कर्मचारी यांच्या व्यतिरिक्त दुस-या कोणत्याही अधिका-यास/ कर्मचाऱ्यास 
परस्पर हे अग्निम देय होणार नाही. 


७ सर्व नियंत्रक अधिका-यांनी उपलेखाशीर्षनिहाय व उदिष्टनिहाय मासिक खर्चाचे नियोजन करुन 
संगणकीय अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे (BEAMS) तरतुदीचे वाटप आहरण व संवितरण अधिका-यांना 
करावे. सदर अनुदानातून केला जाणारा खर्च मासिक निधी विवरणपत्रानुसार संगणकीय अर्थसंकल्पीय वितरण 
प्रणालीद्वारे (3/॥/5) दरमहा त्या त्या महिन्याचा खर्च त्याच महिन्यांमध्ये करण्यात यावा व तो मंजूर तरतुदींच्या 
मर्यादेत करण्यात यावा. 


८) संबंधित अधिकारी आपल्या कार्यालयातून बदलून दुसरीकडे गेलेला असल्यास, अर्थसंकल्पिय वितरण 
प्रणाळीवर (BEAMS) Authorisation Slip काढण्यापूर्वी, त्याबाबतचा तपशील शासनास कळविण्यात यावा. 
तदनंतर, त्या अनुषंगाने, प्रणालीवर प्राधिकृत करण्यात आलेल्या रकमेमध्ये शासनाकडून आवश्यक ते बदल 
करण्यात आल्यानंतरच देयक तयार करण्याबाबतची पुढील कार्यवाही संबंधित कार्यालयाने करावी. 

र) अधिकारी/कर्मचारी यांना मंजूर करण्यात आलेल्या वैयक्तिक संगणक खरेदी अग्निमाबाबत त्यांच्या 
सेवापुस्तकात नोंद घेण्यात यावी. नोंद घेतलेल्या सेवापुस्तकातील पृष्ठाची छायांकित प्रत शासनास सादर 
करण्यात यावी. 


२. या प्रकरणी होणारा खर्च “मागणी क्र. जे-५, लेखाशिर्ष ७9६१०-शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्जे २०४ 
संगणक खरेदीसाठी अग्निम (००) (०१) संगणक खरेदी अग्निमे (अनिवार्य) (दत्तमत्त) (9६१० १८४२) ५५कर्जे व 
आगाऊ रकमा” खाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो चालु सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षाकरिता करण्यात 
आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. संगणक अग्रिमाची वसुली ७६१०-शासकीय कर्मचारी SAT कर्जे, २०४- इतर आगाऊ रक्कमा (७६१० 
५०४ १०० या जमा शीर्षाखाली जमा करण्यात यावी. 


४. वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांकः विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम (भाग-२), दि. १७ एप्रिल 
२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातीळ वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका -१९७८, भाग पहिला, उप विभाग-१ मधील 
अ.क्र.१३, मुंबई वित्तिय नियम-१९५९ मधील नियम क्र. १३६,१३७ व १३९ अन्वये प्रशासकीय विभागाला प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन प्रधान सचिव व विधि परामर्शी तथा प्रशासकीय विभाग प्रमुख विधि 
व न्याय विभाग यांच्या मान्यतेने हे ज्ञापन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः संगअ १५२३/प्र.क्र.०६/का-०५ 


५. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आले असून त्याचा संगणक संकेताक क्रमांक २०२३१०१६१७२३५६३११२ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by GIRISH RAMLING SAGANE 
ees: ee GIRISH RAMLING ०५५५" 
सहपत्र :- विवरणपत्र ag "J SAGAN FE MAHARASHTRA, OU = LAW AND JUDICIARY 


DEPARTMENT 
Date: 2023.10.16 17:32:42 +05'30' 


(गि. रा. सगणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


rs 
ap 
--0 ww 


प्रधान सचिव व विधि परामर्श, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, (अपिल शाखा), मुंबई 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-१, मुंबई (२ प्रती). 
महालेखापाल (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-२, नागपूर (२ प्रती). 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
सह सचिव, (सेवा) / (का.०५) विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
प्रबंधक (मुळ शाखा) उच्च न्यायालय, मुंबई 
१०) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, सांगळी/गडचिरोली/जळगांव/अहमदनगर 
११) प्रधान न्यायाधीश, नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई. 
१२) प्रबंधक, उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद. 
१३) जिल्हा कोषागार अधिकारी, सांगळी/गडचिरोळी/जळगांव/अहमदनगर/ औरंगाबाद/मुंबई 
) 
) 
) 


of 22 fe es टे 


wen 


१४) वित्त विभाग (व्यय-५/अर्थसंकल्प ७ / अर्थसंकल्प १०), मंत्रालय, मुंबई. 
१५) कार्यासन अधिकारी (का. २३/ का.२४), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६) निवड नस्ती (कार्यासन- पाच), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


विधि व न्याय विभाग ज्ञापन क्रमांक संगअ १५२३/प्र.क्र.०६ /का. ०५, दि. १६/१०/२०२३ सोबतचे विवरणपत्र 
CO Code/ DDO मंजूरी /नियंत्रक अधिकारी प्रमाणित करण्यात आलेले वैयक्तिक 
Code संगणक खरेदी अग्रीम (रुपये) 
००३६ प्रमुख व सत्र न्याया ८०००० 
गडचिरोली oR 


3००२२ प्रमुख व सत्र न्यायाधीश, २०००० 
अहमदनगर 
३१०१००४४३२ ।प्रबधक, उच्च न्यायालय २०००० 
औरंगाबाद 


10०0०3 प्रधान न्यायाधीश, नगर व सत्र २०००० 
न्यायालय, मुंबई 


Digitally signed by GIRISH RAMLING SAGANE 


| R | H RA M | | N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND 
JUDICIARY DEPARTMENT, 


2.5.4.20=8a9b5d43113d7 1f5bfc96922b7f43ac6c284859 1 ed3e1f34 
019d8b33a3cdb267, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=17189CF8C13CB2294570F54627B6E879FDC09820C 
CBF3380ED23DA0258EA27C8, cn=GIRISH RAMLING SAGANE 


Date: 2023.10.16 18:03:54 +05'30' 


(गि. रा. सगणे) 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन 


विधि व न्याय विभाग ज्ञापन क्रमांक संगअ १५२३/प्र.क्र.०६/का.०५, दि. १६/१०/२०२३ सोबतचे विवरणपत्र . 


अर्जदाराचे नाव पदनाम मंजुरी अधिकारी 
अग्नीम(रुपये) 


प्रमुख जिल्हा व सत्र 
शिपाई a 


श्रीम.किरण धर्मप्रकाऱ 


न्यायाधीश, गडचिरोली 


कुकूडकर 


प्रमुख जिल्हा व सत्र 
श्री.विनोद श्रावण सोरते बेलिफ २०००० नियमानुसार 
माका जिल्हा व सत्र 
न्यायाधीश, गडचिरोली 


कु.शितल तानुजी भैसारे 


श्री. श्रीकांत लक्ष्मण 
गरमळकर 


श्री. शोख मोहम्मद फारुक 


मुंबई 


प्रमुख जिल्हा व सत्र 
वरिष्ठ लिपिक ठे चागली 
न्यायाधीश, सांगली 


प्रमुख जिल्हा व सत्र 
कनिष्ठ लिपिक ठे सांगली 
न्यायाधीश, सांगली 


श्रीमती प्रियांका किशोर 
देशपांडे 


श्रीमती अश्विनी विजय 
मिरजकर 


(एकूण रुपये दोन लक्ष फक्त) 


८ श्री. संजू नरसिंग राठोड 


,क्र. 
2 
3 
8 
4 
\9 
८ 
९ 
षि fe) 


GIRISH RAMLING 


SAGANE 


प्रमुख जिल्हा व सत्र 
कनिष्ठ लिपिक 
न्यायाधीडा, गडचिरोली 
प्रमुख जिल्हा व सत्र 
श्री. सोपान एकनाथ टेमकर शिपाई ठे | 
न्यायाधीश, जळगांव 
जिल्हा न्यायाधीश, 
६ ।श्री.काशिनाथ वाळीबा गोडे शिपाई २००००  । नियमानुसार 
अहमदनगर 


प्रबंधक, उच्च न्यायालय, 
शिपाई व वा वात 
खंडपीठ औरंगाबाद 


प्रधान न्यायाधीश, नगर 
दिवाणी व सत्र न्यायालय, 


मंजूर 
करावयाचे 


hail 


-_ 


_ 


गि 


छा 


Digitally signed by GIRISH RAMLING SAGANE 

DN: CN = GIRISH RAMLING SAGANE, C = IN, S = 
Maharashtra, O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
OU = LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 

Date: 2023.10.16 17:33:21 +05'30' 


(गि.रा. सगणे ) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


